महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १२१८/प्र.क्र.२२४/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: Qo ऑक्टोबर, २०१८ 


शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 


मंजुरीने विभागातील खालील विवरणपत्रातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना 
स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शाविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सर्वश्री व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 

शिडी २ ३ 

सुधीर देशपांडे, कृषि अधिकारी, तालुका कृषि | कृषि अधिकारी, उप विभागीय कृषि अधिकारी, 
दिं अधिकारी, देगळूर जि.नांदेड देगळूर जि.नांदेड 

अच्युत कमलाकर जकातदार, मंडळ कृषि कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक, 
2 ।अधिकारी, पेठ जि.नाशिक नाशिक 

मॅनेजर भैरव यादव, कृषि अधिकारी, तालुका । कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक, 
रै कृषि अधिकारी, तलासरी जि.पाळघर ठाणे 

feats नारायण साळवे, मंडळ कृषि अधिकारी, | मंडळ कृषि अधिकारी, पैठण ता.पैठण 
४ | भोकरदन, ता.भोकरदन जि.जालना जि.औरंगाबाद 

दिलीप चंद्रकांत गोलांडे, मंडळ कृषि अधिकारी, | कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी 
५ । बरड ता.फलटण जि.सातारा कार्यालय, बारामती जि.पुणे 

राजाराम नलवडे, मंडळ कृषि अधिकारी, जेजुरी | मंडळ कृषि अधिकारी, जेजुरी ता.पुरंदर जि.पुणे 
६ | orate जि.पुणे पदावर मुदतवाढ 

राहुल रविकांत औसेकर, मंडळ कृषि अधिकारी, | कृषि अधिकारी, जिल्हा बीज प्रमाणिकरण 

9 


पानगांव, ता.रेणापूर जि.लातूर 


कार्यालय, लातूर 


२. 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी बदलीने पदस्थापना दिलेल्या कार्यालयात तात्काळ रुजू व्हावे व तसा 


अहवाल आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १२१८/प्र.क्र.२२४/१६ओ 


3. सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८१०२०१६४४४७९५०१ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by Sugriv Sambhaji Dhapats 


Sugriv Sambhajl ण ण srs 


4.20=d02297f9b5e889636956e39bfaedeal 12e908c0e9a7e5 
72d4190f9709a817f51 


Dh INumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf3 
7) a p a t e 40720ea98fd1d95b19c9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 
Date: 2018.10.20 16:55:05 +05'30' 
(सु.सं.धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

३. मा. अ.मु.स. (कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) ७, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

५. संबंधित विभागीय कृषि सह संचाळक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्त (कृषि), 
पुणे) 

६. संबंधित उपविभागीय कृषि अधिकारी/कृषि उपसंचाळक/तालुका कृषि अधिकारी (व्दारा 
आयुक्त (कृषि), पुणे 

७. कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (व्दारा आयुक्त (कृषि), पुणे) 

९. सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा आयुक्त (कृषि), पुणे) 

१०. निवड नस्ती/१६ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


